शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, 
साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री 
धोरणाच्या अनूषंगाने निविदाधारकास निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६४/ख-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१, 
दि १९/०४/२०२३ 

२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६४/ख-१, 
दि. २६/०२/ २०२४ 

3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६४/ख-१, 
दि २६/०२/२०२४, दि.२७.०२.२०२४ व दि.२८.०२.२०२४ 

४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६४/ख-१, 
दि १४/०३/२०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक : 

शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री धोरणाच्या 
अनूषंगाने निविदाधारकास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये 
जिल्हानिहाय निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये “या लेखाश्ीर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर अनुदानातून निधी वितरणासाठी “उप सचिव (ख-१), महसूल व वन विभाग” हे “नियंत्रक 
अधिकारी” आणि “जिल्हाधिकारी” हे “आहरण व संवितरण अधिकारी” असतील.” असे नमूद केले आहे. 

या ऐवजी 

“या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून निधी वितरणासाठी उप सचिव (ख-१), 
महसूल व वन विभाग हे “नियंत्रक अधिकारी” , “जिल्हा खनिकर्म अधिकारी” हे “आहरण व संवितरण 
अधिकारी व“ कार्यालयीन प्रमुख” म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे “*अपर जिल्हाधिकारी” असतील.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३१५११०५५१४६१९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHIVAJI 50९ | ; 
1 
jaharashtra, 
serial 4B0D90A99525AE06946672E68EAI0SC97DASO 
34 INAJI CHOURE 
ate: 2024.0: 1:15:38 +05'30° 


igitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 
IT, 


(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापूर, 
छ.संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, 
भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६४/ख-१ 


प्रत:- 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नाशिक, पुणे, छ. संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २ मुंबई व नागपूर. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ व २ मुंबई व नागपूर. 
४) सर्व अपर जिल्हाधिकारी 
५) सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी 
६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
८) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
९) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


